शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० करिता औषधनिर्माणशास्त्र 
पदविका अभ्यासक्रमातील विनाअनुदानित संस्थांना 
संस्थेतील रिक्‍त जागा संस्थास्तरावर भरण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.१५३/१९)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०१९. 
वाचा :- 9) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.१०/एडीएम/पदविका/२०१९/९९१, दिनांक १६/०८/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० करीता औषधनिर्माणशासत्र पदविका अभ्यासक्रमातील विनाअनुदानित 


संस्थांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परीषद, नवी दिल्ली यांची मुदतवाढ व महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण 


मंडळ, मुंबई यांची संलग्नता Viki मिळाल्याने संस्थेतील सर्व रिक्‍त जागा संस्थांस्तरावर भरणेबाबत 


संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी त्यांचे उपरोक्‍त संदर्भाधिन पत्रान्वये 


शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाचे अनुषंगाने संस्थांना संस्थेतील सर्व रिक्‍त जागा 


संस्थांस्तरावर भरण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


शैक्षणिक वर्ष 2098-20 करीता औषधनिर्माणशञासत्र पदविका अभ्यासक्रमातील विनाअनुदानित 


संस्थांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परीषद, नवी दिल्ली यांची मुदतवाढ व महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण 


मंडळ, मुंबई यांची संलग्नता पदविका अभ्यासक्रमाची केंद्रीभूत wear प्रक्रियेची तिसरी फेरी संपुष्टात 


आल्यानंतर प्राप्त झाल्याने २२१३-जालना एज्युकेशन सोसायटीचे, इन्स्टिटयुट ऑफ फार्मसी, जालना- 


४३१२०३ (प्रवेशा क्षमता-६०) व २२०६- seal शिक्षण संस्थेचे कॉलेज ऑफ फार्मसी, बीड (प्रवेश क्षमता - 


६०) या औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या विनाअनुदानित संस्थांना सदर संस्थेतील सर्व Rat 


जागा संस्थांस्तरावर भरण्यास खालील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.१५३/१९)/तांशि-५ 


१. संस्थांनी संस्थास्तरावर उमेद्वारांना प्रवेशा देताना शौक्षणिक वर्ष २०१९-२० च्या शासन मान्य प्रवेशा 


नियमावलीतील सर्व नियमांचे पालन करणे आवऱयक राहील. 


२. उपलब्ध जागांवरील प्रवेशा हे पारदर्शक रितीने व गुणवत्तेनुसार करणे आवश्‍यक राहील. 


३. सदरचे प्रवेश हे संस्थास्तरावर होत असल्याने विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज 


शिक्षणश्युल्क प्रतीपुर्ती योजना व डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजनेचा लाभ 


अनुज्ञेय राहणार नाही. याबाबत प्रवेशाच्या वेळी संस्थेकडून विद्यार्थ्यांना जाणीव करुन देण्यात 
यावी. 


४. सदर संस्थांचे प्रवेश हे संबंधीत सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय यांचे 


निरिक्षणाखाली करण्यात यावेत. तसेच संस्थांची सर्व War प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा 


अहवाल संबंधीत सहसंचालकांनी संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेकडे सादर करणे आवश्‍यक राहील. 


५. सदर संस्थांनी या प्रवेशाची कार्यवाही संचाळक, तंत्रशिक्षण यांनी प्रवेशाकरिता ठरविलेल्या 


अंतिम दिनांकापुर्वी (Cut off date) करणे अनिवार्य राहील. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८२११६५६३४२९०८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


nil Raghunath Katkar 
f Maharashtra, ou=Higher and Technical 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Anil Raghunath Pe a की 


serialNumber: =2356d82c73e8a0c7b6da68b6511197206b94720842cda5 
a a r 76febebf84581fc52a, cn=Anil Raghunath Katkar 


Date: 2019.08.21 17:01:56 +05'30° 


(अ.र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे (पुर्व, मुंबई, 


३. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 


४. संबंधित संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 


५. निवडनस्ती-तांशि/५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


